भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरिक्षण 
अहवाल प्रारुप परिच्छेद, संपादणूक लेखापरीक्षण, 
कॅग अहवालावरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने व 
लोकलेखा समितीच्या शिफारशींवर त्वरीत कार्यवाही 
करण्यासाठी मंत्रालयातील प्रत्येक विभागामध्ये एक 
नोडल अधिकारी म्हणून सह/उप सचिव दर्जाच्या 


अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत, 


महाराष्ट्र हासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांक संकीर्ण/प्र.क्र.२५/दोन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, एम-४ पोटमाळा मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०१९ 


कार्यालयीन आदेठा 


वित्त विभागाचे पत्र क्र. भानिम-२०१९/प्र.क्र.३०/लोलेस, दिनांक ०४.०२.२०१९ यास 
अनुसरुन, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या निरिक्षण अहवाल, प्रारुप परिच्छेद, संपादणूक 
लेखापरीक्षण, कॅग अहवालावरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने व लोकलेखा समितीच्या शिफारशींवर 
त्वरीत कार्यवाही करण्यासाठी, संसदीय कार्य विभागासाठी खालीलप्रमाणे नोडल अधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ. 
2 नाव पदनाम | दुरध्वनी | भ्रमणध्वनी ई-मेल 
वा पाबशवार सह ०२२- क 
१ | QT. ST. सचिव ९८२१५७६३४१) sharad.pawaskar@nic.in 
सचिव | २२०२८०९२ 


२. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२५११४७५२३९१५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Sakharam Sarfare 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Parliamentary Affairs, 
Pos 1, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52e560d0b76dfea3392e26761 deeb6b2efc5fl bea42cOdffdc1d69d 
316ae65a8, 
serialNumber=0c7001609c3ef1f1a1774b5223846fb28e7 bf476529c879e If 
akharam 5वावि९ ४ ee 
Date: 2019.03.25 11:51:18 +05'30" 
(X¥. स. सरफरे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-१), मुंबई. 

) उप सचिव, लोलेस, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 


महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई./नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


शासन Seal क्रमांकः संकीर्ण/प्र.क्र.२५/दोन 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

८) श्री. हश. बा. पावसकर, सह सचिव तथा नियंत्रण अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

९) अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११)कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. तीन / पाच व रोखझाखा (दोन प्रती), संसदीय कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर सचिव (लोलेस), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


